मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.२८/१४-अ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०७ मे, २०१८ 


PIR आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२) व ४ (३) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील लिपिक-टंकलेखकांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती | टंकलेखकाचे नांव 
1 a | २ ३ PB ५ 
| १| श्री सं.प.वळंजु सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
श्री हे.कृ.निजाई सामान्य प्रशासन विभाग कृषि व पदुम विभाग 
श्री भू.दा.केणी सामान्य प्रशासन विभाग अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
४ श्री कि.रा.धोंगडे सामान्य प्रशासन विभाग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 
५ | श्रीमती | रो.प्र.भालेकर सामान्य प्रशासन विभाग मराठी भाषा विभाग 
६ | श्रीमती ।म.म.कदम सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग 
७ | श्रीमती । प्र.प्र.कदम सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 
श्री र.ब.सुरळकर सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
श्रीमती | ox es गृह विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
| 90 o | att जी.ना.कल्याणी गृह विभाग जलसंपदा विभाग 
शं १ श्री सु.ता.सकट गृह विभाग विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, 
इतर मागासवर्ग व विशेष मागास 
प्रवर्ग कल्याण विभाग 
१२ श्री सं.द.साळुंके गृह विभाग विधि व न्याय विभाग 
१३ | श्रीमती | सु.वि.पाटील गृह विभाग मराठी भाषा विभाग 
१४ श्री अ.ल.पातकर गृह विभाग वेद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 
१५ श्री ताहीर सरदार अली । गृह विभाग जलसंपदा विभाग 
१६ श्री सं.द.मंचेकर गृह विभाग वित्त विभाग 
१७ श्री सा.शया.गांगण गृह विभाग कौशल्य व उद्योजकता विभाग 
१८ श्री दि.ब.गुरव गृह विभाग विधि व न्याय विभाग 


शासन Beat क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.२८/१४-अ, दिनांक ०७ मे, २०१८ 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती | टंकलेखकाचे नांव 
Fa | २ ३ PB 4 
१९ श्री रा.द.पिसाट महसूल व वन विभाग विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, 
इतर मागासवर्ग व विशेष मागास 
प्रवर्ग कल्याण विभाग 
२० श्री अ.सु.शिराळकर महसूल व वन विभाग गृह विभाग 
29 श्री म.चा.गोडसे महसूल व वन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
२२ | श्रीमती । आ.सं.वडाळकर महसूल व वन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२३ | श्रीमती | जा.कृ.टक्के महसूल व वन विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
२४ श्री अ.र.पवार महसूल व वन विभाग जलसंपदा विभाग 
24 श्री अ.का.दरेकर महसूल व वन विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
२६ | श्रीमती | शो.नि.सरोदे महसूल व वन विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 
२७ श्री न.अ.शिदे महसूल व वन विभाग जलसंपदा विभाग 
२८ श्री शि.रा.आव्हाड महसूल व वन विभाग जलसंपदा विभाग 
२९ श्री प्र.गो.जाधव महसूल व वन विभाग महिला व बाल विकास विभाग 
३० श्री श.बा.दराडे महसूल व वन विभाग गृह विभाग 
३१ | श्रीमती । शा.आ.जमादार महसूल व वन विभाग गृहनिर्माण विभाग 
३२ श्री उ.दि.पाडावे कृषि व पदुम विभाग गृह विभाग 
33 श्री दि.ग.पवार शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग | महसूल व वन विभाग 
३४ | श्रीमती | वे.र.कुबल शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग । उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
34 श्री अ.हि.दळवी शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग । पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
३६ श्री सं.मा.देसाई नगर विकास विभाग गृह विभाग 
३७ श्री अ.रा.चव्हाण नगर विकास विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
३८ | श्रीमती | सु.स.कदम वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
३९ श्री वि.रा.शिंदे वित्त विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
४० | श्रीमती | क.बा.रेडकर वित्त विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
४१ श्री आ.वि.सावंत वित्त विभाग ग्रामविकास विभाग 
82 श्री रु.ना.चकोले वित्त विभाग गृह विभाग 
४३ | श्रीमती सं.सं.गुरसाळे वित्त विभाग जलसंपदा विभाग 
४४ श्री चं.शं.सावंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
४५ श्री रा.घ.गायकवाड सार्वजनिक बांधकाम विभाग विधि व न्याय विभाग 
४६ | श्रीमती । स्मि.नि.महाले सार्वजनिक बांधकाम विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
so श्री स.गि.प्रधान सार्वजनिक बांधकाम विभाग महसूल व वन विभाग 
४८ | श्रीमती | वृ.शि.जाधव जलसंपदा विभाग गृह विभाग 
४९ श्री र.अं.गायकवाड जलसंपदा विभाग विधि व न्याय विभाग 
Yo | aft सु.धा.तावडे जलसंपदा विभाग ग्रामविकास विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन Beat क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.२८/१४-अ, दिनांक ०७ मे, २०१८ 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती | टंकलेखकाचे नांव 
| a | २ ३ PB 4 
49 श्री के.य.वीरकर जलसंपदा विभाग गृह विभाग 
42 | ait रा.दि.खरात जलसंपदा विभाग गृहनिर्माण विभाग 
५३ | श्रीमती । वे.वि.मयेकर जलसंपदा विभाग महसूल व वन विभाग 
५४ श्री रा.म.पुरोहित जलसंपदा विभाग ग्रामविकास विभाग 
५५ श्री प्र.भ.सावंत जलसंपदा विभाग महसूल व वन विभाग 
५६ श्री सं.म.रजपूत जलसंपदा विभाग गृह विभाग 
५७ | ait ग.ज.भेरे जलसंपदा विभाग महसूल व वन विभाग 
५८ | att सं.शि.माने विधि व न्याय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
५९ श्री का.म.बांदकर विधि व न्याय विभाग जलसंपदा विभाग 
go | श्रीमती | श्र.गि.न्हावकर विधि व न्याय विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
६१ | श्रीमती | री.रा.पेडुरकर विधि व न्याय विभाग महसूल व वन विभाग 
६२ | श्रीमती | अ.अ.नाडकर्णी विधि व न्याय विभाग गृह विभाग 
&3 श्री प्र.द.मळेकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | महसूल व वन विभाग 
६४ | श्रीमती | भा.भ.बांदेकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | महसूल व वन विभाग 
६५ श्री अ.रा.मयेकर उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | वित्त विभाग 
६६ श्री यो.चं.जाधव उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | नगर विकास विभाग 
६७ | श्रीमती | का.कि.गादेकर ग्राम विकास विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
६८ श्री उ.सा. साळगावकर | ग्राम विकास विभाग विधि व न्याय विभाग 
६९ श्री अ.दो.भालचिम ग्राम विकास विभाग सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
७० | श्रीमती | अ.दे.शोळके ग्राम विकास विभाग गृह विभाग 
७१ | श्रीमती । श्वे.शै.पाडलेकर ग्राम विकास विभाग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 
७२ श्रीमती सं.सु.पालांडे ग्राम विकास विभाग वित्त विभाग 
७३ | att प्र.भि.शिदे ग्राम विकास विभाग नगर विकास विभाग 
७४ | श्रीमती | क.म.पेडणेकर अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक | महसूल व वन विभाग 
संरक्षण विभाग 
७५ | श्रीमती | ग.धि.वेद्य अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
संरक्षण विभाग 
७६ | श्रीमती | शो.ल.तरे गृहनिर्माण विभाग ग्रामविकास विभाग 
७७ श्री वि.ग.जाधव गृहनिर्माण विभाग जलसंपदा विभाग 
७८ | श्री अ.शां.कदम गृहनिर्माण विभाग वित्त विभाग 
७९ श्रीमती 'प्रि.प्र.चव्हाण पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग । वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 
८० | श्रीमती ।सु.द.नाकटे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग । गृहनिर्माण विभाग 
८१ श्री कि.भा.पवार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग । ग्रामविकास विभाग 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन Beat क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.२८/१४-अ, दिनांक ०७ मे, २०१८ 


अ.क्र. | श्री/ लिपिक- सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
श्रीमती | टंकलेखकाचे नांव 
| १_| २ ३ PB 4 

८२ | श्रीमती । सु.प्र.गायकवाड सार्वजनिक आरोग्य विभाग गृह विभाग 

८३ | att सु.स.धुरी सार्वजनिक आरोग्य विभाग महसूल व वन विभाग 

८४ श्री कै.रा.तिवारी सार्वजनिक आरोग्य विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

८५ श्री वि.अं.सोरटे वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | नगर विकास विभाग 
विभाग 

८६ | ait प्र.ममो.सावंत वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
विभाग 

co श्री अ.ल.गुरव वेद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये । ग्रामविकास विभाग 
विभाग 

८८ | ait सं.ह.शिदे वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
विभाग 

८९ श्री रा.अ.विचारे सहकार, पणन व ger) वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग विभाग 

go | श्रीमती  श्र.ठा.लाड उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

99 श्री अ.पं.नवघरे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग वित्त विभाग 

९२ | श्रीमती | रि.मं.नाखवा उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 

93 श्री गो.चं.राणे उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग ग्रामविकास विभाग 

९४ श्री लि.रा.गुमगावकर | महिला व बाल विकास विभाग | शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 

९५ श्री म.जि.गट कौडल्य व उद्योजकता विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 

gg श्री चे.सं.जाधव मराठी भाषा विभाग वित्त विभाग 

९७ श्री नि.ल.राणे मराठी भाषा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

२. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता सर्व मंत्रालयीन विभागांनी 


खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


१ बदलीबाबतचे seat प्राप्त झाल्यानंतर सर्व विभागांनी पर्यायी कर्मचारी हजर होण्याची वाट न 
पाहता बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करावे. 

२ बदली झालेले कर्मचारी त्यांच्या संबंधित विभागातून कार्यमुक्त होऊन रुजू होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला रुजू HOA घेतल्यामुळे 
सक्तीचा प्रतीक्षा काळ ठरवून काम न देता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित 
विभागाच्या आस्थापना अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात येईल. 

३ बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही कर्मचाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे कर्मचारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 

४ सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली झालेल्या सर्व 
कर्मचाऱ्यांचे दिनांक ३१.५.२०१८ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत असलेल्या विभागाने काढावे. 
दिनांक १.६.२०१८ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या विभागाकडून काढण्यात 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन Beat क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.२८/१४-अ, दिनांक ०७ मे, २०१८ 


येऊ नये. सदर वेतन संबंधित कर्मचारी बदलीच्या विभागात हजर झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या 
विभागाने काढावे व तसा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावा. दिनांक १.६.२०१८ 
पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याने अदा 
केल्यास त्यांना Alea: जबाबदार धरण्यात येईल अशा सूचना सर्व प्रशासकीय विभागांना 
देण्यात येत आहेत. तसेच बदली केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे दिनांक ३१.५.२०१८ पर्यंतचे वेतन 
सध्या कार्यरत असलेल्या विभागाने अदा करावयाचे असून, दिनांक १.६.२०१८ पासूनचे वेतन 
बदली झालेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे असल्याबाबत अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
यांनाही कळविण्यात येत आहे. 


३. विभागाने बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक ३१.०५.२०१८ (A.A) पर्यंत कार्यमुक्त न केल्यास शासन 
निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का-१४, दिनांक २३.१२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार सामान्य प्रशासन 
विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येईल याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी 

४. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक: कअनि १११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, 
दिनांक २३.०५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या 
कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 

५. बदलीझालेल्या लिपिक-टंकलेखकांना संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. तसेच 
बदली झालेल्या लिपिक-टंकलेखकांनी त्यांची पदस्थापना केलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 

६. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०५०७१७३८४३९२०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नावांने eee 
Gajanan ; ae” 
Bhimrao Gurav sitemeter dans 


tration 
de=400032, st=Mahi 
Gi 
Date: 2018.05.07 17:42:27 +05'30' 


hi 
-8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8, 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

प्रत, 

१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, (संबंधित 

३. सह/उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालयीन 

४. आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, विभागांमार्फत) 


त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त 
करणे अत्यावश्‍यक असून, कार्यमुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे दिनांक ३१.५.२०१८ पर्यंतचे 
वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या विभागाने काढावे. दिनांक १.६.२०१८ पासूनचे वेतन 
बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या विभागातील संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन Beat क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.२८/१४-अ, दिनांक ०७ मे, २०१८ 


अदा केल्यास त्यांना याबाबत व्यक्तिठा: जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्याविरुध्द 
नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे दिनांक ३१.५.२०१८ 
पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे आहे. दिनांक 
१.६.२०१८ पासूनचे वेतन बदली झालेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे आहे. सदर 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-31). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


